मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची 
दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३१८/प्र.क्र.२४/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २७ मार्च, २०१८ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३१८/प्र.क्र.२४/१४-अ, 
दिनांक २८.०२.२०१८ 


शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती 
अतिरिक्त (additional provisional) ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दिनांक २८.०२.२०१८ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी असल्यास दिनांक १५.०३.२०१८ 
पर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात आले होते. 
तथापि, मंत्रालयीन विभागांकडून कोणत्याही त्रुटी/आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. सबब, प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची 
अंतरिम करण्यात येत असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट- अ येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू 
ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक 
२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच, 
आपल्या विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२७१५०३१४६९०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally si 
DN: c=! a, ou=General 
i epartment, postalCode=400032, 


5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cle 


G | 
e d41ada8a72725a47b4f0, 
B h | ॥ fa (0 G (1 fav serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659 
360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2018.03.27 15:04:28 +05'30' 


(71. FY. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ल्ट््स 


प्रत, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : साजेसू २३१८/प्र.क्र.२४/१४-अ, दिनांक  .03.209¢ चे सहपत्र 
परिशिष्ट - अ 
मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठता सूची 


अ. क्र.। ज्येष्ठता | विभागाचे नांव निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव इंग्रजी/ । जात प्रवर्ग जन्मदिनांक । ज्येष्ठतेचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 
क्रमांक मराठी दिनांक 


मराठी । खुला ०८-०१-१९५९|  0१-०४-२००२१  ३१-०१-२०१७| वरिष्ठ स्वीय सहायक 
पदावर दि.२५.१.२०१७ 
रोजी पदोन्नत/सेनि 


मराठी ०६-११-१९५९ १७-०५-२००८ 30-99-2099] वरिष्ठ स्वीय सहायक 
पदावर दि.२५.१.२०१७ 
रोजी पदोन्नत/सेनि 


क त्नित्तव त्त कज्जा ळकत ळकर कळत 
iain i 


i i ककत कस्त ककक 
कर तिस्लक् [क्क कतर ककती ळक झक 
जज ळक कस कळ | 
नत | कक्कर कळ बकर करकर कक 


अ. क्र.1 wea | विभागाचे नांव 


E 
AN 


निवडश्रेणी लघुलेखकाचे नांव 


र 
वावा 
ल 


श्री 
श्री 
श्रीमती 


र 
= 


सु.भा.कारंजकर 
हे.वि.केळसकर 
मा.मो.पतंगे 


वं.क.धामणस्कर 
सु.प्रकदम 
गायकवाड 


स.शा.रासम 


सु.भा.जाधव 


इंग्रजी/ । जात प्रवर्ग, जन्मदिनांक । ज्येष्ठतेचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 


मराठी 


4) 4) - 


दिनांक 


९ 


मराठी १३-०२-१९६५| ०९-०२-२०१२|  २८-०२-२०२३ 


मरा 


Op] Op 


a 4 


a 


a 
क्त 
क्त कात 
क्त "शत 
क्त de 


कक ae ee 2६ 12.) i तन 


श्रीमती 


ale 


FEEL 


a 


नं.भ.दराडे 
मि.सं.साळवी 


al 4 


al 


तर 


SM लघुलेखकाचे नांव | इंग्रजी/ 
मराठी 


अ. क्र.1 ज्येष्ठता | विभागाचे नांव 


क्रमांक 


३ के आ ळा आत ee 


ज्येष्ठतेचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा अभिप्राय 


दिनांक 


जात प्रवर्ग, जन्मदिनांक 


2. 0... 0.0. 0. ही. 


खंड दिनांक ०१.०१.२०१६ ते ३१.१२.२०१६ 


: 


खंड दिनांक 9.9 
४० ४० ।नियोजन 
७०६ 


% 


कळी 
त 
डत 


,२०१७ ते ३१.१२.२०१७ 


सेनि 


